दि.१ डिसेंबर, 2022 वि दि.५ डिसेंबर, २०२२ 
रोजी होणा-या गुजरात विधानसभा सार्वत्रिक 
निवडणूकीसाठी पालघर, नाशिक, नंदूरबार व 
धुळे जिल्ह्यांतील मतदारांना मतदानाच्या दिवशी 
मतदान करण्यासाठी सुट्टी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र. भानिआ-२०२२/प्र.क्र.१६२/उद्योग-६ 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक: १८ नोव्हेंबर, २०२२. 
संदर्भ:- १) भारत निवडणूक आयोग यांचे क्रमांक ७८/ EPS/2022, दि. ०७ नोव्हेंबर, २०२२ रोजीचे 
प्रसिद्धीपत्रक. 
२) मुख्य निवडणूक अधिकारी, गुजरात यांचे पत्र क्र. ELC/9022/248(2)/CHH, 

दि.१५/११/२०२२. 

शासन परिपत्रक 
आपल्या देशाने लोकशाही पद्धती स्वीकारली असून १८ वर्षावरील नोंदणी झालेल्या सर्व नागरिकांनी 

प्रत्येक निवडणूकीमध्ये मतदान करणे अपेक्षित आहे. ही बाब लक्षात घेता लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५१ (भा-२) 
मधील नियम १३५(ब) नुसार मतदानाच्या दिवशी सर्वसाधारणपणे मतदारांना त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावता 
यावा यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात येते किंवा काही ठिकाणी कामाच्या तासात योग्य ती सवलत देण्यात येते. 
मात्र गेल्या काही निवडणूकांमध्ये असे दिसून आले आहे की, संस्था/आस्थापना इ. भरपगारी सुट्टी किंवा सवलत 
देत नाहीत. त्यामुळे अनेक मतदारांना त्यांच्या मतदानापासून वंचित रहावे लागते, जे लोकशाहीसाठी अत्यंत 
घातक आहे. 
२. भारत निवडणूक आयोगाने निर्गमित केलेल्या आदेशाप्रमाणे गुजरात विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक- 
२०२२ करिता दि.०१/१२/२०२२ (गुरुवार) व दि.०५/१२/२०२२ (सोमवार) मतदान घेतले जाणार आहे. सदर 
निवडणूकीमध्ये राज्यातील पालघर, नाशिक, नंदूरबार व धुळे जिल्ह्यांतील व ज्यांची नावे गुजरात राज्यातील 
मतदार यादीमध्ये समाविष्ट आहेत. sa सर्व मतदारांना त्यांचा मतदानाचा हक्क योग्य रितीने बजावता यावा 
यासाठी खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत:- 

() निवडणूक होणा-या मतदान क्षेत्रा मतदार असलेले कामगार/अधिकारी/कर्मचारी यांना, मग ते 
कामानिमित्त निवडणूक होणा-या क्षेत्राबाहेर कार्यरत असले तरीही, त्यांना निवडणूकीच्या दिवशी मतदानाचा 
हक्क बजावण्यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात यावी. 

(ll) सदर सुट्टी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणा-या सर्व उद्योग समूह, महामंडळे, कंपन्या व 
संस्थांमध्ये, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना, इत्यादींना लागू राहील. 

(॥) अपवादात्मक परिस्थितीत कामगार, अधिकारी, कर्मचारी इत्यादींना पूर्ण दिवस सुट्टी देणे शकय नसेल तर, 
मतदान क्षेत्रातील कामगारांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सुट्टी ऐवजी कमीत कमी दोन तासांची सवळत 
देता येईल. मात्र त्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांची पूर्व परवानगी घेणे 
आव्यक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत मतदारांना मतदानासाठी किमान दोन तासांची सवलत मिळेल याची 
दक्षता संबंधित आस्थापनांनी घेणे आवश्‍यक राहिल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः भानिआ-२०२२/प्र.क्र.१६२/उद्योग-६ 


(४) वर नमूद केल्यानुसार उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणा-या सर्व महामंडळे, उद्योग समूह, 
कंपन्या व संस्थांमध्ये, औद्योगिक उपक्रम इत्यादींच्या आस्थापनांनी वरील सूचनांचे योग्य ते अनुपालन होईल याची 
काटेकोरपणे खबरदारी घ्यावी. मतदारांकडून मतदानाकरिता योग्य ती सुट्टी अथवा सवलत प्राप्त न झाल्याने 
मतदान करता येणे शक्‍य न झाल्याबाबत तक्रार आल्यास, त्यांच्याविरुद्ध योग्य कारवाई करण्यात येईल. 


३. सदर परिपत्रक भारत निवडणूक आयोग यांचे क्रमांक ७८/ EPS/2022, दि.०७ नोव्हेंबर, २०२२ 
रोजीच्या प्रसिद्धीपत्रकास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२१११८१५५२३५६२१० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by DR. SHRIKANT LAXMANRAO PULKUNDWAR 
D R 5 H R | KA N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, INDUSTRIES 
: ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=feb24b5f5d1512bb47f7baeSad1 db4953358cd43c999b 
LAXMAN RAO df0814c6bb78364d50a, postalCode=400032, -Maharashti 
erialNumber=C10A1E6C8FBE08C1180978BD3ED8A151ED0520 
2D522B09B9960341C2F080906D, DR. SHRIKANT 
P U LKU N DWAR LAXMANRAO PULKUNDWAR 


(डॉ. श्रीकांत ल.पुलकुंडवार) 
उप सचिव (उद्योग), महाराष्ट्र शासन. 


प्रत:- उपरोक्त परिपत्रक सर्व संबंधित आस्थापनांच्या निदर्ानास आणण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित 


१. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-३२ 

२. मुख्य निवडणूक अधिकारी, गुजरात राज्य, (निवडणूक विभाग) सरदार भवन, ब्लॉक नं.७,२ रा मजला, सचिवालय, 
गांधीनगर, गुजरात-३८२ ०१०. 

३. मा. प्रधान सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी, मंत्रालय ,मुंबई. 

४. विकास आयुक्त, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई. 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई 

६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य व खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई 

७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळ मर्या, मुंबई. 

८. व्यवस्थापकीय संचालक ,महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ, मुंबई 

९. संचालक, शासकीय मुद्रण लेखन सामग्री व प्रकाहन संचालनालय, मुंबई. 

१०. व्यवस्थापकीय संचालक, सिकॉम लि. बिल्डींग क्र.४, सॉलिटेअर कॉर्पोरेट पार्क, गुरू हरगोविंदजी रोड, चकाला, 
अंधेरी, (पुर्वी, मुंबई. 

११. उद्योग समूह FICC], MCCA, CMIA. 

१२. जिल्हाधिकारी, पालघर, नाशिक, नंदूरबार व धुळे, महाराष्ट्र राज्य. 

१३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई यांना व्यापक प्रसिद्धी देण्याच्या विनंतीसह 
अग्रेषित. 

१४. उद्योग विभागातील सर्व कार्यासने. 

१५. निवड नस्ती(उद्योग-६). 


KKKKEKKKKKKKKEKKKEKKKKKEKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


